सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी केंद्र 
शासनाकडुन प्राप्त र.३,१३,९४,०००/- 
एवढा निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ३६१६/प्र.क्र.३०७/पोल-३ 
२ रा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१८ 


१. केंद्र शासनाचे पत्र HP. 22099/0¥/2090-SR/M&G ७७1९७/३१.दि ,२६.०३.२०१८ 

२. केंद्र शासनाचे TAH. 22099/019/2090-SR ७७॥९5/५२.दि ,२८.०३.२०१८ 

३. केंद्र शासनाचे TAH .22099/019/2090-SR ७७1९5/६६, दि.३०.०३.२०१८ 

४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रर२०१-पूरक.८.क्र .प्र/९५,३-अर्थसंकल्प/ दि.२७.०७२०१.८ 


प्रस्तावना 

केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात येत 
आहे. सदर प्रकल्पाव्दारे राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी व सर्व वरिष्ठ पोलीस कार्यालये CAS (Core 
Application Software) सॉफ्टवेअरव्दारे जोडण्यात आली आहेत. सीसीटीएनएस प्रकल्प संपूर्णपणे 
(१००%) केंद्र पुरस्कृत असून सदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने दि.२६.०३.२०१८, दि.२८.०३.२०१८ 
व दि.३०.०३.२०१८ रोजीच्या विविध आदेशान्वये रु.३,१३,९४,०००/- ( रुपये तीन कोटी तेरा लाख 
चौऱ्याण्णव हजार फक्त) एवढा निधी राज्य शासनास वितरित केला आहे. सदर निधी 
सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या विविध कामासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. सदरचा निधी राज्य 
शासनास प्राप्त झाल्यामुळे तो खर्च करण्यासाठी या योजनेसंबंधित लेखाशिर्षामध्ये सन-२०१८ च्या 
पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीव्दारे तरतुद करण्यात आळी आहे. सदर निधी महाराष्ट्र 
राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांना वितरित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार 
सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त रु.३,१३,९४,०००/- ( रुपये तीन कोटी तेरा 
लाख चौऱ्याण्णव हजार wad) एवढा निधी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ, मुंबई यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय 

केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजने अंतर्गत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या सीसीटीएनएस 
प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त रु.३,१३,९४,०००/- ( रुपये तीन कोटी तेरा लाख ART 
हजार फक्त) एवढा निधी सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व 
कल्याण महामंडळ, मुंबई यांना वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


Set Furs क्रमांकः संकीर्ण ३६१६/प्र.क्र.३०७/पोल-३ 


२. सदर निधी “मागणी क्र. ब-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९- जिल्हा पोलीस (००) (११) गुन्हा व 
गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (२०५५ ०६२२), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या 
लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व तो मंजुर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 
३. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना नियंत्रण अधिकारी तर त्यांच्या अंतर्गत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुसार आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याने सदर निधी कोषागारातून आहरित करुन या निधीचा धनादेश सह व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांच्या नावाने काढावा व 
तो सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई 
यांच्याकडे सुपुर्द करावा. 

४. सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, 
वरळी, मुंबई यांनी सदर निधी सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत करण्यात आलेल्या कामासाठी केंद्र 
शासनाच्या निदेशानुसार खर्च करावा व खर्च करण्यात आलेल्या रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
वेळोवेळी शासनास सादर करावी. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५६/१८/व्यय-७ दि.०७.०९.२०१८ 
अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१९१६५१२८९०२९ असा आहे. हा SAAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dinesh Appaji अणण cosine 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b3 1 e36ff1d612a85453ca984b74e2 


S a st e 8fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji Saste 
Date: 2018.09.24 11:52:59 +05'30' 


(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ३६१६/प्र.क्र.३०७/पोल-३ 


११, 


१२. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक (नि व स॑,, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 

सह व्यवस्थापकीय GASH, महाराष्ट्र राज्य, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, 
मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर, निवासी 

लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग. मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


